महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र 
योजनांच्या अखर्चित केंद्र हिस्स्यासाठी 
तरतूद उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का-४ 
नवी प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ :- 
१. वित्त विभागाचे अ.शा.प.क्र.संकीर्ण-२०२२/२१॥॥७/प्र.क्र.४९/अर्थ, दि.१८.०७.२०२२ 
२. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४१/का-४ दि.२२ जुलै,२०२२ 


प्रस्तावना-: 

महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी दि.३१.३.२०२२ या पूर्वी प्राप्त झालेला 
सर्व केंद्रीय निधी, सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी उघडण्यात आलेल्या SNA खात्यात दि.२०.७.२०२२ पर्यंत 
जमा करण्यात यावा, तसेच सदर निधी SNA खात्यात जमा न झाल्यास केंद्रास परत करण्यात यावा असे 
निर्देश केंद्र शासनाने feos आहेत. त्यानुषंगाने महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुस्कृत योजनांसाठी 
दि.३१.३.२०२२ यापूर्वी प्राप्त झालेल्या तथापि अद्याप आहरीत न करण्यात आलेला निधी SNA खात्यात जमा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर निधी सन २०२२-२३ साठीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र पुरस्कृत 
योजनांसाठी, केंद्र हिस्स्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठीच्या ज्या लेखाशीर्षामधे कमी तरतुद आहे तेथे केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीच्या इतर 


लेखाशीर्षामधील तरतुदीतून पुनर्विनियोजनाने निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


केंद्र पुरस्कृत योजनसाठीचा निधी आहरित करताना वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार ज्या 
योजना संकेतांकांतर्गत ३१-(सहायक अनुदान वेतनेतर) हे उद्ष्टि उपलब्ध आहे त्या योजना संकेतांकामधील 
अन्य उदिष्टांचा निधी ३१ -(सहायक अनुदान वेतनेतर) या उद्ष्टाखाली पुनर्वितरित करून नियमाप्रमाणे 
म.को.नि ४४ नमुन्यामध्ये कोषागारातून आहरित करण्यात येणार आहे तसेच ज्या योजना संकेतांकांतर्गत ३१- 
(सहायक अनुदान वेतनेतर) हे उदिष्ट सध्या अस्तित्वात नाही, त्या योजना संकेतांकामधील निधी म.को. 


नि.४५॥ या देयकामध्ये आहरित करण्यात येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-202 2/प्र.क्र.41/क्‍का-४ 
शासन निर्णय -: 


महिला व बाल विकास विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी दि.३१.३.२०२२ या पूर्वी प्राप्त झालेला तथापि अद्याप 
आहरीत न करण्यात आलेला निधी SNA खात्यात जमा करण्यासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र ६ मधे नमूद 
करण्यात आलेला एकूण रु. १६१७२.४८ लक्ष इतका निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, 
नवी मुंबई; या कार्यालयास वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या शासन निर्णयान्वये खालील 


विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक ३ मध्ये नमूद पुनर्विनियोजन तसेच रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमूद पुनर्वितरणास शासनमान्यता 


देण्यात येत आहे . 
रु.हजारात 
अर्थ.तरतूद पुनर्विनियोजन | पुनर्वितरण | एकूण उपलब्ध प्रस्तावित वितरण 
योजनेचे नाव/लेखाशिर्ष व बाब (२०२२-२३) | +4) (+/-) तरतूद 
a aa Q 3 ॥_ ९८] षु & 
7 राष्ट्रीय पोषण अभियान 
(केंद्र हिस्सा-८०%) 
२२३६-२०८४ 
०१ -वेतन ४ Po ed 8 8 
०२-मानधन 8 8(-) | 8.0 | .0 p88 | ० 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणीशुल्क 8 ४(-) शिक ळा ० p88 ० 
१०-कंत्राटी सेवा १६०००० १६००००(--) | 88 | fe) p88 fe) 
१३-कार्यालयीन खर्च ८८०० ८८००(-) शिळ ० शकि ० 
१७-संगणक खर्च २६००० २६०००(-) | 8.8 | ० = ० 
२८-व्यावसायिक सेवा ४ ४(- | 88 | 0 p88 0 
३१-स.अ.वेतनेतर ४ १०७२८३२ (+) | १०७२३६ १०७२८३६ 
५०-इतर खर्च ६८५२०० | १९२८२०(-) | ८७८०२० me शिक 
एकूण ८८००२० | १९२८२० 0.0० | १०७२८४० १०७२८४० 
२ अंगणवाडी मध्ये पिण्याच्या पाण्याची 
सुविधा पुरविणे (केंद्र हिस्सा-६०%) 
२२३६ २०२१ 
५०-इतर खर्च २४००० शिव्या Lo ee | २४००० २४००० 
३ अंगणवाडी मध्ये शौचालयाचे बांधकाम 
करणे (केंद्र हिस्सा-६०%) २२३६ २०४८ 
५०-इतर Wa २४००० ma ॥__| २४००० ४३४३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-2022/प्र.क्र.41/का-४ 


अंगणवाडी इमारत बांधण्यासाठी 
अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अनुदान 
(केंद्र हिस्सा ६०% ) 

हिस्सा-२२३६ २१८२ 


२७- लहान बांधकाम १३८०००.००० ५६१६५(-)) ae १९४१६५ १९४१६५ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 

समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 
१२३ व १६१ अन्वये एकात्मिक बाल 

विकास सेवा योजनेसाठी जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान (केंद्र हिस्सा ६०%) 


२२३६ १९७२ 
३१ सहाय्यक अनुदान, वेतनेत्तर ७१२५०० | २६१६५- [es ३२२५९५ ३२१९०० 
एकूण १७७८५.३२ ॥_ शीं १६१७२४८ १६१७२४८ 
२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१९५/२०२२/व्यय ६, दिनांक 
२०.०७.२०२२ 


व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२३४/२०२२/व्यय ६, दिनांक ०६.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधीसाठी आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी 
असतील. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना नवी मुंबई यांनी बाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचना तसेच या बाबत वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना , वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन 
यांचे काटेकोर पालन करावे. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी ज्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी ३१- सहा. अनुदाने हे उद्दिष्ट नाही, त्या योजनांकरिता डिसेंबर,२०२२ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. तसेच केंद्र हिश्‍्याचा सदर निधी 
SNA मधून कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यापूर्वी योग्य कारणमिमांसा व सविस्तर तपशीलासह 
शासनाच्या मान्यतेसाठी १५ दिवसाच्या मुदतीत प्रस्ताव सादर करावा. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१४१७०६३८१६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KHAN 
Date: 2022.10.14 17:09:51 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN 


Wd -: 


१) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
2) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
३) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-2022/प्र.क्र.41/का-४ 


) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 
) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 
) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३३) मंत्रालय, मुंबई 
(9) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२) मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगडभवन, नवी मुंबई 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 
१०) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (का.५, ६) महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प 
१२) सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय, ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 
१३) निवडनस्ती का-४ (महिला व बाल विकास). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


